राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठातील 
श्रीमती शा.सु.शेख, उच्चश्रेणी लघुलेखक 
यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागात प्रत्यावर्तीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५१०/प्र.क्र.२१७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- समक्रमांकाचे दिनांक २०-०७-२०१२ चे seat 
शासन आदेशा 


संदर्भाधिन दिनांक २०-०७-२०१२ च्या आदेशान्वये श्रीमती शा.सु.रोख, उच्चश्रेणी लघुलेखक, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या सेवा राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ येथे 
प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, या शासन निर्णयास शा.नि. 
क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन 


निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 
क) परि.क्र ५(अ) (३) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.:- 


परि.क्र. ५(अ) (३):- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षाचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 
द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 


संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. श्रीमती शा.सु.रोख, ह्या दिनांक २०-१०-२०१२ पासून राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ या 
कार्यालयात कार्यरत आहेत त्यांचा सदरहू कार्यालयात प्रतिनियुक्‍तीचा ५ वर्षे ९ महिने इतका कालावधी पूर्ण 
झालेला आहे. 

४. परिच्छेद २ मधील शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे श्रीमती 
शेख यांचा राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठ कार्यालयात ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पुर्ण झालेला 


असल्यामुळे, त्यांच्या सेवा त्यांचे मूळ विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे या आदेझान्वये 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१०/प्र.क्र.२१७/१४-अ 


प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहे. राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ या कार्यालयाचे लक्ष सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ व दिनांक १६-०२-२०१८ मधील तरतूदीकडे वेधण्यात येत 
असून श्रीमती शोख, यांना राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ कार्यालयाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे व 
त्यांच्या जागी रिक्‍त होणारे पद भरण्याबाबत त्यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्यासन -६ यांच्याशी संपर्क साधावा. 


oe सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१०१७११४५८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Gajanan Sateen 
Bhimrao | eee 
Gurav cana hia Gray 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कर्मचारी (आयोगाच्या कार्यालयामार्फत) 
प्रत, 
१. सचिव, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, १३ वा मजला, मंत्रालय 
मुंबई-४०००३२ 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात आलेल्या श्रीमती शोख यांना 

तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना देण्यात याव्यात 

२. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, कोकण भवन, ५ वा मजला, दालन क्र 
५२८,सी.बी.डी.-बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
उप सचिव (का.क्र.६), सामान्य प्रशासन विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयसमोर, मुंबई 
Yoo ०३२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात आलेल्या श्रीमती शोख 
यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना देण्यात 
याव्यात. 

५. साप्रवि/१४-अ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


